आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२०-२१ करीता 
निधी वितरण. (मागणी क्र.टी-९) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ५ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, 
दि.५.०६.२०२०, दि.६.०७.२०२०, दि.२२.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२०, दि.१९.०८.२०२०, 
दि.९.०९.२०२०, दि.७.१०.२०२० व दि.२८.१०.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथीळ शासन निर्णयांन्वये आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतीलळ योजनांकरीता ०१-वेतन या 
उद्दीष्टाकरीता ६० टक्के मर्यादेतील; ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १३-कार्याळयीन खर्च, १४- 
भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टांकरीता ३० टक्के मर्यादेतील आणि इतर उद्दौष्टांखाली २५ टक्के मर्यादेतील 
तरतूदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आल्या आहेत. आता माहे नोव्हेंबर मध्ये 
वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर ०१-वेतन, ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दीष्टांकरीता ७० टक्के मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या 
उद्दीष्टाकरीता उर्वरीत Io टक्के निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ मधीळ सोबतच्या विवरण 
पत्रातील योजनांकरिता स्तंभ-५ प्रमाणे उर्वरीत १० टक्के निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक 
डाऊनमुळे पुढील काही कालावधीकरीता राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची 
राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित 
पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. सदर निधीचा वापर नियमित वेतन 
अदायगीकरीताच करण्यात यावा. सद्यस्थितीत कोणतेही प्रलंबित दायित्व (Arrears) अदा करण्यासाठी 
वापर करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात sider निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० चे परिपत्रक व आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२१.०४.२०२० व दि.१९.०८.२०२० च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या Pests काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१३१३३३०९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Kj fa Nn Kj Sa Nn fa O pra Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296 


p a Wa i 205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 


cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2020.11.05 12:57:21 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
६. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 
९. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 
१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
११. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८.निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.१/ का.६, दि. ५ नोव्हेंबर,२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व HERTS बाब/ । सन २०२०- सदर नियंत्रक अधिकारी 
क्र. उद्दिष्ट २१ आदेशान्वये 
अर्थसंकल्पित वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली १०% 
तरतूद 
ees 2 3 Pe] 4 & 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१)जिल्हा योजना 
दि (३१) (03) जिल्हा ठाणे (२२२५ ई०७१) ०१-वैतन १६२०० १६२०.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
२ | (३१ (१२) जिल्हा नाशिक (२२२५ ई१६९) ०१-वेतन ७००६० ७००६.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
3 | (39) (१३) जिल्हा धुळे (२२२५ ई१७८) ०१-वेतन ८४७० ८४७.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
४ | (३१ (१४) जिल्हा जळगाव (२२२५ ई१८७ ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, जळगाव 
५ | (३१) (१५) जिल्हा अहमदनगर (२२२५ ई१९६) | ०१-वेतन ८००० ८००.०० | जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
६ । (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार (२२२५ ई२०२) ०१-वेतन १७४४० १७४४.०० | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
७ | (३१) (२०) जिल्हा नांदेड (२२२५ ई२४९) ०१-वेतन ६००० ६००.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
८ | (३१) (२४) जिल्हा हिंगोली (2224 ई२८५) ०१-वेतन ४५०० ४५०.०० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
९ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर (२२२५ ई२९४) ०१-वेतन २३५५ २३५.५० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
Pe (39) (२७ जिल्हा भंडारा (२२२५ $399) ०१-वेतन ५००० ५००.०० | जिल्हाधिकारी, भंडारा 
व्यि १ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) ०१-वेतन २७०५० २७०५.०० | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
१२ | (39) (२९) जिल्हा गडचिरोली (२२२५ ई३३८) | ०१-वेतन ३२५०० ३२५०.०० | जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
१३ | (३१ (३०) जिल्हा गोंदिया (२२२५ ई३४७) ०१-वेतन ८००० ८००.०० | जिल्हाधिकारी, गोंदिय 
१४ | (३१ (३१) जिल्हा अमरावती (2224 ई३५६) ०१-वेतन ९८१२ ९८१.२० | जिल्हाधिकारी, अमरावती 
१५ | (39) (३३) जिल्हा यवतमाळ (2224 ई३७४) ०१-वेतन २३६०० २३६०.०० | जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
१६ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर (२२२५ ई४०९) ०१-वेतन २३२०० २३२०.०० | जिल्हाधिकारी, पालघर 
एकुण महसुली २६७१८७ २६७१८७० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


